जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली या समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी -२०२१/प्र.क्र.9/का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६मार्च, २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
2) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती गडचिरोली यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.जिनिस/गड/सं.स.-१/२०२१/२१०, दि.१८/०१/२०२१. 
झासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 
कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क)नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या दोन 
सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर 
नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली यांनी उपरोक्‍त आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्जानास 
आणावेत. 

३. गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर 
घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

४. BLS निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.ina संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१६१३२९१७२८१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 


Vijesing Fattesing DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
Planning Department 

Vasave Date: 2021.03.16 13:33:50 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली यांचे खाजगी सचिव. 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२१/प्र.क्र.9/का-१४८१- अ, 


६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

७.विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग नागपूर, 

८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली. 

९.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग नागपूर 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली 
११.जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली. 

१२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१३.कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

१४.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२१/प्र.क्र.9/का-१४८१- अ, 


शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी -२०२१/प्र.क्र. ७/का-१४८१- अ, दि. १६ मार्च, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 
ण श्री.धर्मराव बाबा आत्राम, विधानसभा । अहेरी विधानसभा मतदारसंघ 
सदस्य 
२ । श्री.अभिजीत वंजारी, विधान परिषद | नागपूर पदवीधर मतदारसंघ 
सदस्य 
विशेष निमंत्रित सदस्य 
| 9 | श्री.राजगोपाल नरसय्या सुल्वावार ता.अहेरी, जि.गडचिरोळी 
2 श्री.अरविंद कात्रटवार ता.जि.गडचिरोली 
३ | श्रीमती कल्पना तिजारे ता.आरमोरी, जि.गडचिरोळी 
| ४ | श्री.त्र्तुराज हलगेकर ता.अहेरी, जि.गडचिरोळी 
4 श्री.रविंद्र प्रभाकरराव वासेकर ता.जि.गडचिरोली 
६ | Malaya शोख ता.देसाईगंज (वडसा) , जि.गडचिरोली 
1७ | डॉ.नामदेव दुजी उसेंडी ता.जि.गडचिरोली 
८ | अंड. रामभाऊ पुंडलिक मेश्राम ता.धानोरा, जि.गडचिरोली 
९ ।श्री.जीवन केवळराम नाट ता.चामोर्शी, जि.गडचिरोली 


Vijesing Fattesing 


Vasave 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, 8 


Planning Department 
Date: 2021.03.16 13:34:11 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 


